नागपूर जिल्हा नियोजन समितीवर 
नामनिर्देशित सदस्य व fears निमंत्रित 
सदस्यांची नियुक्‍ती करण्याबाबत... 

महाराष्ट्र शासन 

नियोजन विभाग 

शासन निर्णय क्रमांक: डिएपी-२०२२/प्र.क्र.9९/का-१४८१-अ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २४ नोव्हेंबर, २०२२. 


पहा :- 9) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) अधिनियम, १९९८ 
२) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) अधिनियम, २००० 
३) जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, नागपूर यांचे पत्र 
क्र. जिनिसना/जिवायो २०२२-२३/का-८/२०२२/६०२, दि.०४.११.२०२२. 


शासन निर्णय :- 

“महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) अधिनियम, क्रमांक ३०/२०००” 
मधील कलम ३ चा पोटकलम (३)(दोन) (ब) व (क) आणि पोटकलम ३(३) चार (फ) येथिल तरतूदीनुसार 
सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र “अ” मध्ये दर्शविलेल्या, विधीमंडळ/संसद सदस्यांमधून नामनिर्देडानाच्या 
०२ सदस्यांची, जिल्हा नियोजनाचे ज्ञान असलेले ०४ नामनिर्देशित सदस्य तसेच सामान्यपणे जिल्हा 
नियोजन समितीच्या क्षेत्रातील निवासी असलेल्या व जिल्हा नियोजनाचा अनुभव असलेल्या १४ व्यक्तींची 
“विशेष निमंत्रित सदस्य” म्हणून नागपूर जिल्ह्याच्या जिल्हा नियोजन समितीवर नियुक्‍ती करण्यास 
शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 

२. जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, नागपूर यांनी उपरोक्त आदेशा सर्व 
संबंधितांच्या निदर्शनास आणावेत. 

३. नागपूर जिल्हा नियोजन समितीवर वरील नमूद नामनिर्देशित सदस्य तसेच विशेष निमंत्रित 
सदस्य यांच्या करण्यात आलेल्या नियुक्त्या पुढील आदेशा होईपर्यंत किंवा शासनाकडून सदर नियुक्त्या 
रद्द होईपर्यंत यापैकी जे अगोदर घडेल, तोपर्यंत अबाधित राहतील. 

Le हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२२११२४१७४७४९६२१६ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by SANJEEV HARISHCHANDRA 
SANJEEV DN: GN = SANJEEV HARISHCHANDRA DHUAI 
HARISHCHANDRA C =IN, S = Maharashtra, =GOVERNMENT | 


OF MAHARASHTRA, OU = PLANNING 


DHURI 33027) माला 
(सं. ह. धुरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः डिएपी-२०२२/प्र.क्र.9९/का-१४८१-अ 


३. 


मा. उप मुख्यमंत्री (नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


४. मा. पालकमंत्री तथा अध्यक्ष, जिल्हा नियोजन समिती, नागपूर यांचे खाजगी सचिव 


९ 


. मा. कार्यकारी अध्यक्ष, राज्य नियोजन मंडळ, महाराष्ट्र, मंत्रालय, मुंबई 
. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


विभागीय आयुक्‍त, नागपूर विभाग, नागपूर 


. जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, नागपूर 


उपआयुक्त (नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय, नागपूर विभाग, नागपूर 


१०. जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, नागपूर 
११. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 

१२. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर 

१३. निवड नस्ती, नियोजन विभाग, का-१४८१ अ. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डिएपी-२०२२/प्र.क्र.9९/का-१४८१-अ 


शासन निर्णय क्रमांक: डिएपी-२०२२/प्र.क्र.9९/का-१४८१-अ, दिनांक: २४ नोव्हेंबर, २०२२ सोबतचे 
विवरणपत्र “अ 


| विधानमंडळ किंवा संसद सदस्यांमधून नियुक्‍त नामनिर्देशित सदस्य 
(अधिनियमातील कलम ३(३) दोन (ब) अनुसार) 
अ.क्र सदस्याचे नाव पत्ता 


दिं मा. खा. श्री. कृपाळ बाळाजी तुमाणे | हिराबाळाजी व्हिला, ७६, जुना सुभेदार ले 
आऊट (विस्तारीत), नागपूर 


२ ।मा.आ.श्री. चंद्ररोखर कृष्णाजी  ।मु.पो.कोराडी, प्लॉट नं.२८-ए, नविन वसाहत, 
बावनकुळे सावनेर मेनरोड, ता.कामठी, जि.नागपूर 


जिल्हा नियोजनाचे ज्ञान असलेले नामनिर्देशित सदस्य 
(अधिनियमातील कलम ३(३) दोन (क) अनुसार) 

गि डा. श्री. राजीव भास्करराव पोतदार | मु.पो.कळमेश्वर, पोतदार हास्पीटळ, मेनरोड 
ता.कळमेश्वर, जि.नागपूर 


2 श्री. चरणसिंग बाबुलालजी ठाकुर ॒। मु.पो.काटोळ, मेनरोड पेट्रोलपंप जवळ, 
ता.काटोल जिल्हा नागपूर पिन नं.४४१३०२ 


३ | att. सुधीर लक्ष्मणराव पारवे मु.पो.उमरेड, ता.उमरेड, जि.नागपूर 


| श्री. संदीप जाधव ३६, गायत्री नगर, सचीन लळे आऊट, झींगाबाई 
टाकळी, गोधनी रोड, नागपूर 


जिल्हा नियोजनाचा अनुभव असलेले विशेष निमंत्रित सदस्य 
(अधिनियमातील कलम ३(३) चार (फ) अनुसार) 


[>] श्री संदीप सरोदे मेन रोड, दोडकौपुरा, काटोल पिन नं.४४१३०२ 
२ | श्री अशोक पंजाबराव धोटे मु.पो.नागपूर, ता.नागपूर, जिल्हा नागपूर 
3. | ah सुधाकर मेघर श्रीकृष्णा अर्पण pies, पारशिवनी, 


ता.पारशिवनी जि.नागपूर पिन नं.४४११०५ 


| श्री सदानंद निमकर सुभाष नगर, जयताळा रोड, नागपूर मु.पो. 
अरोली वॉटर CH जवळ, ता.मौदा, जि.नागपूर 


५ | श्री अजय रघुनाथराव बोढारे मु.पो.हुडकेश्वर, रेणुका माता नगर, ता.नागपूर 
जिल्हा नागपूर 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः डिएपी-२०२२/प्र.क्र.9९/का-१४८१-अ 


६ ।श्री उकेश शोभारामसिह चौहाण ।मु.पो.बेलोना, ता.नरखेड, जिल्हा नागपूर 

ae श्री रुपराव शिंगणे रा.पेवठा, पो.रुही, ता व जि.नागपूर 

८ | श्री विनायकराव उत्तमराव डेहनकर | १२ अभ्यंकर स्मारक रोड, WMS, नागपूर 

९ | श्री विकास नारायणराव बुधे १३९, बालाजी नगर, मानेवाडा रोड, नागपूर 

o | sare लखनलाल शाहु १४०, भाग्यश्री नगर, गल्ली नं.४, कमलललक्ष्मी 
स्वस्त धान्य भांडार, खरबी रोड, नागपूर 

चि १ श्री अविनाश निलकंठराव ठाकरे | १-ए, उज्वल नगर, पेट्रोल पंप जवळ, वर्धा रोड, 
नागपूर 

१२ | sil प्रभाकर रामराव येवले कमाल चौक, लष्करी बाग, नागपूर 

१३ | श्री विजय शंकरराव झलके ३१, दिघोरी, उमरेड रोड, नागपूर 

| ४ श्री अनिरुध्द (अन्ना) पालकर टिळक नगर, अमरावती रोड, नागपूर 


Digitally signed by SANJEEV 
SAN J EEV HARISHCHANDRA DHURI 
IN: CN = SANJEEV HARISHCHANDRA 


HARISHCHANDRA DHURI, = INS = Maharashtra, © 


ra, 0 
GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, OU = 


PLANNING DEPARTMENT 
D H U R | Date: 2022.11.24 17:49:07 4-05'30' 


(सं. ह. धुरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


